जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अस्थायी ०२२०/प्र.क्र.३९ /कार्यासन-११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ मार्च, २०२० 


पहा: १. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१,वित्तीय सुधारणा,दि.१०/९/२००१. 
२. विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.अस्थायी ०२१९/प्र.क्र.६१/कार्यासन ११,दि.१८/०९/२०१९. 
३. विधि व न्याय विभाग,शासन निर्णय क्र.अस्थायी ०२२०/प्र.क्र.३९/कार्यासन ११,दि.५/३/२०२० 
४. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.दि.१२/०२/२०२०. 
५. जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांचे पत्र म.जा.क्र.प्रश्ा.ब.४/१४५६/२०२०,दि.५/३/२०२० 


शासन निर्णय : 


जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांच्या आस्थापनेवरील १४६ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ च्या शासन 
निर्णयान्वये दि. १/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच त्यांच्या 
आस्थापनेवरील १३० अस्थायी पदांना दि.१/३/२०२० ते ३१/८/२०२० पर्यंत मुदतवाढ दि.५/३/२०२० रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये देण्यात आली आहे. 


२. जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांनी संदर्भ क्र.५ च्या पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार त्यांच्या 
आस्थापनेवरील पुढील Tea नमूद केलेली ४ अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०२० ते दि. ३१.०८.२०२० पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 
सफाईंगार (कंत्राटी पध्दतीने) २ 
२ पहारेकरी (कंत्राटी पध्दतीने) २ 
एकूण PB 


३. यासाठी होणारा खर्च जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी या कार्यालयासाठी मागणी क्र.जे-१, २०१४, 
न्यायदान, १०५दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०२) जिल्हा व सत्र न्यायाधीशा,(०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 
(अनिवार्य) (२०१४ ०१७२), ०१- वेतन या लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२०२१ या वित्तीय वर्षात मंजूर झालेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आ.पु.क.,दि.१२.०२.२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०२२०/प्र.क्र.३९ /कार्यासन-११ 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००३१७१६२६२२९६१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Navagire Santosh Sampatti 


1 DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Law and Judiciary 
a V a g | r e a n O S h Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=214b4345a2842afe7dd0cbda9e8d83579cbedaaaef30f215c 
eda096e4e407797, 


1 serialNumber=0cb1b0de02001 Scf6d 180057927 1f4816460b1802c2 
a mM p a | ae247dd6dd6f47462cd3, cn=Navagire Santosh Sampatti 


Date: 2020.03.17 16:29:49 +05'30' 


(सं.सं.नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रत:- 
१) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 


२) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय रत्नागिरी. 

३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

४) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी, 

६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७) वित्त विभाग, व्यय-५/ आ.पु.क.कक्ष /अर्थसंकल्प ११,मंत्राळय, मुंबई. 
८) विधी व न्याय विभाग, कार्या-२०/कार्य-२३,मंत्रालय, मुंबई. 


९) निवडनस्ती (कार्यासन ११) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


